महाराष्ट्र शासन 


क्र.संकीर्ण १११८/ प्र.क्र.४१७ /१६-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, ६ वा मजला, 
नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
दिनांक : २९ मे, २०१९ 

प्रति, 


सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय , मुंबई 


विषय: विविध पदभरतीत समांतर आरक्षणाची पदे विहीत 
आरक्षणाप्रमाणे निश्चित करणेबाबत... 
संदर्भ : या विभागाचे समक्रमांकाचे दि. २८.१२.२०१८ चे पत्र 
महोदय, 


उपरोक्त विषयांकित संदर्भाधिन पत्रान्वये प्रशासकीय विभागाकडून समांतर आरक्षणाच्या 
घटकांच्या पदांची गणना करताना नियुक्‍ती wars सोयीचे व्हावे यास्तव विविध विभागांमार्फत 
समांतर आरक्षणाशी संबंधित सर्व घटकांबाबतचे शासन निर्णय / परिपत्रके एकत्रीतपणे निदर्शनास आणणे 
व पदभरतीच्या कार्यवाहीत सुलभता आणणे या उद्देशाने पत्र निर्गमित करण्यात आलेले आहे. सदर पत्रान्वये 
समांतर आरक्षणाच्या कोणत्याही घटकाच्या प्रचलित धोरणामध्ये बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र सदर 
पत्रातील तक्‍त्याखालील परिच्छेदात केलेल्या स्पष्टीकरणामुळे धोरणात बदल करण्यात आल्याचा काहींचा 
गैरसमज झाला आहे, असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे दि.२८.१२.२०१८ रोजीच्या पत्रातील 
तक्‍्त्याखालील संपूर्ण परिच्छेद संदर्भाधिन पत्राच्या तारखेपासून वगळण्यात येत आहे. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०५२८१४५००४८१०७ असा आहे. हे शासन पत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


tally signed by Tikaram Waman Karpate 
c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 


Digi 
DN: 
ment, postalCode=400032, st=Mah; 


e 
Tikaram Waman fiesceners" on, 
2 19d6b23c34fddbfesf6f6189c08328de56af 3 1faf7d6c0a 


149¢3a4cf1436, 

serialNumber=9395c596b57a69fe04 1 09b8c8191e7389cffSeda3facl 
a [| p a e 6c6f8263be7fbbd3 19d, cn=Tikaram Waman Karpate 

Date: 2019.05.29 15:03:12 +05'30' 


(टि.वा.करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहिती व आव्यक कार्यवाहीसाठी वर नमुद शासन निर्णयाच्या प्रतीसह अग्रेषित- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३) सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा 

सर्व विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य 


८) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 


शासन पत्र क्रमांकः संकीर्ण १११८/ प्र.क्र.४१७ /१६-अ 


९) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा) 
१०) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद) 
११) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१२) सर्व सहायक आयुक्‍त मागास वर्ग कक्ष,कोकण विभाग,पुणे विभाग,नाशिक विभाग ,नागपूर 
विभाग,अमरावती विभाग,औरंगाबाद विभाग 
१३) सर्व जिल्हाधिकारी 
१४) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१५) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई 
१६) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 
१७) प्रबंधक, लोकायुक्त आणि SoSH Yad यांचे कार्यालय, मुंबई 
१८) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद 
१९) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
२०) सचिव, राज्य माहिती आयोग 
२१महासांचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२२)राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक 
२३)सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, 
२४सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा / नगरपालिका 
२५संचालक, समाजकल्याण, पुणे, 
२६)आयुकक्‍्त, आदिवासी विकास, नाशिक, 
२७संचाळलक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
२८) संचालक, सेवायोजन, मुंबई, 
२९)महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई / नागपूर 
३०महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
३१अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
३२)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
३३)सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 
३४) सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख यांना सदर पत्राची प्रत, त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे पाठवून कार्यवाही करण्याच्या 
सूचना देण्यात याव्यात. 
३५) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
३६) सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य 
30) निवडनस्ती, सामान्य प्रशासन विभाग,( कार्यासन १६ 37) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


